वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 
(HSRP) बसविण्याच्या निविदा प्रक्रियेकरिता 
तांत्रिक व वित्तविषयक बाबींची छाननी 
करण्याकरिता गठित केलेल्या समितीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जून, २०१७. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२, 
दि. २९.०४.२०१७. 

२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमव्हीआर-०५०१/५१५/प्र.क्र.३३-आअ/परि-२, 
दि.२२.०७.२००५. 

३. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२, 
दि. २५.१०.२०१३. 

४. शासन शुध्दीपत्र गृह विभाग क्र.एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२, 
दि.१९.११.२०१३. 

५. शासन Betas गृह विभाग क्र.एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२, 
दि.१२.०५.२०१५. 


प्रस्तावना :- 


सर्व राज्यातील वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसविण्याच्या 


अनुषंगाने केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम,१९८९ मधील नियम ५० मध्ये तरतूदी विहीत 


केल्या आहेत. राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यासाठी सल्ला देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.२ येथील 


दि.२२.०७.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत 


करण्यात आली आहे. Vat समितीच्या बैठकांअती निविदांची तांत्रिक व वित्त विषयक बाबीची 


छाननी करण्याची आव्यकता लक्षात घेवून संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.२५.१०.२०१३ च्या शासन 


निर्णयान्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. उक्त समितीत संदर्भाधिन क्र.१ येथील 


दि.२९.०४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (वित्त) व प्रधान सचिव (विधी व न्याय 


विभाग) यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२ 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसविण्याच्या अनुषंगाने 
निविदा अर्जाच्या अटी व शर्ती विहीत करणे तसेच प्राप्त झालेल्या निविदांची तांत्रिक व वित्त 


विषयक बाबींची छाननी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


१) अमुस/प्रधान सचिव (वित्त) ऱ अध्यक्ष 
२) अमुस/प्रधान सचिव (नियोजन) - सदस्य 
३) प्रधान सचिव/सचिव (विधी व न्याय) - सदस्य 
४) अमुस/प्रधान सचिव (परिवहन) = सदस्य 
५) प्रधान सचिव/सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) = सदस्य 
६) प्रधान सचिव/सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 7 सदस्य 
७ ARAI चे प्रतिनिधी . सदस्य 
८) परिवहन आयुक्‍त 2 सदस्य 
९) सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतुक) मुंबई - सदस्य 
१०) परिवहन उपआयुक्त (संगणक) व सदस्य सचिव 


२. सदर, समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. :- 


अ) निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी निविदेच्या अटी व शर्ती विहीत करणे तसेच प्राप्त 
निविदांची तांत्रिक व वित्त विषयक बाबीशी छाननी करणे. 


ब) उक्त समितीद्वारे निविदांची छाननी होवून सदर निविदा अंतीम करण्यासाठी 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीस शिफारस करणे. 


> सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०६१६१६३२४९७४२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ghiratkar Nitin Jyotinath 
. ege DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

G h | rat ka r N itl Nn ou=Home Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=bbb7 12ac44dfd391a1a4d7d8b24cf7 

Jyot ina t h 43fa81a59477dff3f6805f105ac91db1e0, 
cn=Ghiratkar Nitin Jyotinath 
Date: 2017.06.17 11:54:39 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
९. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सर्व संबधित नियुक्‍त समितीतील पदाधिकारी. 

१८. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

92. ARAI चे प्रतिनिधी व्दारा-परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२०.महाळेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
२१.महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

२२.प्रधानसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुबई 

२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१) मंत्रालय, मुंबई. 

२५.वित्त विभाग (व्यय ८/साऊ/अर्थबळ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय),मंत्रालय, मुंबई. 
२६.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परि ३/परि ४), मंत्रालय, मुंबई. 
२७.संबधित मंत्रालयीन विभाग 

२८. निवडनस्ती/परिवहन-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


